१२ नोव्हेंबर, शके १९४१ 
कार्तिक पौर्णिमा 
(अश्विन, कार्तिक, मार्गशोर्ष) 


१२ नोव्हेंबर, शके ९९४१, कार्तिक पौर्णिमा 
आपणासमोर "यज्ञ" श्ैमासिकाचा पुढील अंक समोर ठेवताना मला 
प्रकाशन सोहळा मा. श्री. सुनील बर्वे याच्या उपस्थितीत व श्री. प्रसाद 


. | कुलकर्णो यांच्या खुसखुशोत शैलीतील " आनंदयात्रा” या कार्यक्रमाने सर्व 


रसिकांच्या स्मरणात राहील असा झाला. दोन्ही मान्यवरांचे मन:पूर्वक 
आभार. 

या अंकातज्या लेखकांचे साहित्य, कविता, परमिध्द केल्या आहेत. 
त्या सर्वांना धन्यवाद, श्रेय नामावलीत त्यांचा उल्लेख आहेव. या 
अंकातौलपृष्ठप्रावोजकांचे आभार. 

मागोल अंकाच्या विषयो उत्तम प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या आहेत. 
सर्वजण निश्चितच पुढील अंकाचो वाट पाहत असाल याचो खात्रो आहे. 
एतिकरियाव आम्हाला अधिकाधीक मुद, सक्षप बनवतात. 





श्रेयनामावली 

लेखक आणि कवि 
७ डॉ. महेश अभ्यंकर २) श्रीम. मिनादी सावरकर 
३) त्री. उदयचितळे ४) आ. मधुसूदन मु. काळे 
४) श्री. रामचंद्रपु. मेहेंदळे ६) शर. वसंतदे. सावरकर 
७) डॉ. शशांक इनामदार ८) औम. वीणा देव 





टिप :- अंकातील लेख, कविता इ. मजकुराची जबाबदारी अर्थात त्या 
त्यालेखकांची असेल. संपादक, कार्यकारी संपादक वा संपादकौय मंडळ 
त्यास जबाबदार असणार नाही. 








“अरे मन्या, खाली उतरलास तर बॅटरी 
घेऊन येरे ट्राव्झिस्टरचौ! मी मन्याला विनवणी केली. 
यावर एक दिवस नाही ऐकला ट्रान्झिस्टर तर काय 
बिघडणार आहे?” आमच्या हयांचे वक्तव्य. त्यांच्या 
दृष्टीने हा ट्रासिस्टर म्हणजे एक निर्जोव वस्तू. त्यांची 
जास्त दोस्ती होती तौ टी. व्ही. बरोबर म्हणून त्यांना 
बाटे टी. व्हौ. पुढे कसली आली ट्ाव्झिस्टरची 
मातब्यरी! पण माझ्या लेखो हा ट्रान्झिस्टर किती 
महत्त्वाचा होता हे त्यांना कळलंच नसतं. 

सकाळच्या शाळेत शिक्षिका म्हणून काम 
करायला लागल्यापासून या ट्राऱ्झिस्टरने माझे जीवन 
रंगौन करून टाकले आहे. गजर करून उठवण्याचे 
काम फक्त घडयाळाचे. पण पुढचे सर्व वेळापत्रक हा. 
ट्राज्िस्टरच सांभाळतो आहे. एवढया सकाळी घरात 
कुणाचीच लुडबुड नसे. घर जागे होण्यापूर्वीच मी सर्व 
आवरून घर सोडत असे. अशा वेळी मला जणू 
घराचे साम्राज्ीपदच मिळे. घरात कुठेही संचार 
करावा, कुणाची आडकाठी नाही. अशा वेळी 
दिवसाची सुरेल सुरूवात या ट्रान्जिस्टरनेच होते. 
साडेपाव वाजताचे ते ठराविक संगीत कानावर पडले 
कौ मन कसे प्रसन्न होते व त्या तालावर हात ही 
भराभर चालतात. रोज बदलणार निवेदक, रोज 
नवीन भकती संगीत ऐकतांना पावलेही त्या तालावर 
भरभर पडतात. माझ्या प्रत्येक कामाचा व 
ट्राव्िस्टरवरील प्रत्येक गाण्याचा कुठेतरी मेळ असे. 
पहिला श्लोक किंवा तत्सम प्रकार सुरू झाला कौ 
कॉफीचा कप तोंडाला लावायचा आणि नंतरच्या 
दोन-तीन गाण्यापर्यंत भाजी फोडणीला पडलीच 
पाणी आले नाही तर माझ्या तोंडचे पाणी पळत असेव 





माझा जुना मर्वंडाडी 


या पानाचे प्रायोजक : दिपक कानगो (कै. प्रभाकर आणि शैलजा कानगो यांच्या स्मरणार्थ) 
























जोव वरखाली होई. पिण्यावे पाणी भरता भरता 
विरजणासाठी दूध तवार करायवे. स्वत:चा डवा 
पाण्याची बाटली भरून तयारी करायची ही सर्व कामे 
अगद रेडिओच्या तालावर वालू ' 

तो रेडिओ जणू माझा सखाच असतो 
त्यावेळी! सकाळच्या शांतवेळी त्याचा गोड 
आवाजच मला साथ देतो. त्यावर ऐकायला 
मिळणारी भक्तिगीतं म्हणजे तर भक्तोरसाचा 
वर्षावव! कोणी म्हणते काशी रामेश्वरी न जाता. 
माणसाच्या हृदयातील देवाचे दर्शन घे. तर कोणो 
काळा विठोबा लेकुरवाळा कसा ते सांगते. कृणी 
भुपाळी गाऊन हळूवारपणे आईच्या मावेने देवाला. 
जागे करतात तर कुणी “भेटी लागौ जीवा” अशी 
आर्त विराणी गातात. सकाळच्या रम्य प्रहरी 
निरनिराळ्या आवाजातील व अनेक रागातील या 
रचना ऐकल्या कौ दिवसाचा शुभारंभ झाल्यासारखे 
ऐकवणारी, आपले आयुष्य किती क्षणभंगूर आहे हे 
पटवणारी व स्वत:शौच विचार करायला लावणारी 
हौ मुर गाणो! त्यातोल बोल तरी कितो चपखल व 
संगीत ही अनुरूप व आवाज तर एकेके दिग्गजांचे - 
कधी माणिक वर्षा - तर कधी सुधीर फडके - तर 
कधी लता व आशा या भगिनी! जणू उठल्या 
उठल्याव मेजवानी! 

माझ्या दिवसाची रम्य सुरूवात करणारा हा. 
ट्राझिस्टर हळू हळू माझा सोबतीच बनून गेला. 
त्यावरील कार्यक्रमाप्रमाणे माझे वेळापत्रक ठरू 
चिंतन, शेतीच्या कामाची माहिती या सर्वांशी माझ्या 
प्रत्येक कामाचे गणित ठरून गेले. हळूहळू मला या 


सख्याची इतकी सवय झाली कौ सकाळचे साडेपाच 
वाजले को यांत्रिकपणे माझे हात याच्याकडे वळू 
लागले. घड्याळाशिवायच मला वेळेचे भाग येऊ 
लागले. माझ्या पदन्यासाचा वेग कार्यक्रमाच्या 
'तालाप्रमाणे ठरू लागला आंघोळ करताना तच गाणी 
ओठावर येऊ लागली. व मनातील एक चोरकच्या 
“चिंतनाने” व्यापून टाकावला सुरूवात केली. 
शाळेची तयारी करताना जणू या ट्रात्झिस्टररच्या 
दुक्यितच घो रमू लागले म्पर्धर्या वेळो वकत्याला 
'जशी घंटा वाजवून भाषण आटापते घेण्याचा इशारा 
दिलाजातो. तसाव हा माझा सोबती मला वेळ पुढे पुढे 


तुज पाहिले मी हसता 


हृदयात शब्द मुके किती 
तूबोलणे मी ऐकणे 
खोट्या खऱ्याचा ना कुणा 
येथे तसा हव्यास हा 


तुन पाहिले मी हसता, 
फुलला तसा मधुमास हा 
हाप्रेम भावखराच की 
नुसता तसा आभास हा 


केसात माळून मोगरा 
रस्त्यावरी तू चालता 
'हृदयगंघ भरतो को उरी 
वेडातसा मम घ्यास हा 


'चोरूनिया अन कैकदा 
माझ्याकडे तू पाहिले 
प्रितोतली ही चाल को 
झाला तसा मज भास हा 


-डॉ. शशांक इनामदार 


जैसी नभातिल चांदणी 
देते शशांका साथ ती 

हृदय तुझा गे माझिया 
आहे तसा सहवास हा 


राहून राहून काढतो. 
तवयादह्यघायाळ मी 
प्रेमात जाईल जीव हा 
नक्की, तसा विश्वास हा 


जात असल्याची जाणीव देतो. या जाणिवेतूनच 
हाताचा वेग वाढतो व शेवटी ठराविक वेळेला 
कामावर शेवटचा हात फिरवून, देवापुढे हात जोडून 
जी घराबाहेर पडते. मला वेळेवर कामावर घाडणारा 
हा माझा सोबती म्हणजे जणू एखाटया शाळकरी 
मुलाला तयार करून शाळेला पाठवणारी प्रेमळ 
आईच! म्हणूनच बँटरी संपलेल्या ट्राव्हिस्टर शिवाय 
माझी उद्याची सकाळ कशी उगवेल या कल्पनेने मी 
घास्तावले होते! 
- सौ. मिनाक्षी सावरकर 
गोरेगांव (प.) 
“ आवउ” 
हातांना आवरण सोपं आहे. 
'पण जिभेला कोण आवरणार? 
तिचे वार खोलवर राहणार? 
मनाला कोण आवरणार? 
ते तर सैरावैराच पळणार! 
मनाला आवरण सोप आहे. 
पण डोळ्यांना कोण आवरणार? 
ते तर सगळंच सांगून जाणार! 
डोळ्यांना आवरणं सोपं आहे, 
पण स्वणांना कोण आवरणार? 
ती तर दिवस “रा सतावणार. 


* श्रीम. वीणा देव 
९९५२८५५७९९ 


'या एनाचे शवोजक : विजया कानगो (कै. रामदास पुजारी यांच्या स्मरणार्थ) 





“आर्जव घरी येण्याजाठी” 
रंगल्या राशी अशा, आपुल्या घरा विसरशील का? 
संपता पूजा स्वरांची, तू घरी येशील कां? 
स्वर नाद घुमता, सारे रसिक भारून जातात 
गुंतविलेस तुला तू, अशा त्या संगीत जलसात। 
असा कसा तूं, संगीताला आधीन झालास का? 
संपता पूजा स्वरांची, तू घरो येशोल का? 1११ 
जह्मानंदी टाळी लागली, रसिक लागले डोलू 
आनंदाश्रु ओघळती गाली, रसिका कसा मौ बोलू। 
नकळे तुला तुझा जीव, असा घुटमळतो का? 
संपता पूजा स्वरांचौ, तू घरी येशील का? ।। २॥॥ 
करो तुला वेडेपिसे, हे संगीताचे जग तुला 
कशासाठी हा आटापिटा, सांग समजावुनी मला। 
स्वरपूजा हीच ईशपूजा, हे तुला समजेल का? 
संपता पूजा स्वरांची, तू घरी येशील का? ।।३।। 
- श्री. रामचंद्र पुरूषोत्तम मेहेंदळे 
गोबा. : ८६९१९३३०४६ 


'चाजोळ्या 
९ सारे अपटित घडले 
वेड्यांचे इस्पितळ ओस पडले. 
'विवारता असे काय घडले 
तो म्हणाला, "ते सर्व राजकारणात पडले” ।। 
तो आला भीमासारखा 
जोराने दिलो आरोळी 
वाटले आता लिहील महाभारत 
त्याने लिहिली चारोळी ।। 
तुम्ही म्हणा पेला अर्धा रिकामा 
की पेला अर्था भरलेला 
पिणार्‍्याला काय हवं 
त्याचा मुहूर्त ठरलेला ।। 
- कवी श्री. वसंत दे. सावरकर 


द्या उदव जोशी - स्वर्यभू सिंष्दिविनायक मदिर) 
(> 








आरोज्यावउ बीलू काही - उच्च उक्‍तदाव 


पाहिजे हे समजण,ही आयुष्य सुखकर करण्याची 
एक गुरूकिल्ली आहे. जगभरामध्ये व भारतातही 
उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण टिवसे दिवस वाढत चालले 
आहे. भारतात तब्बल अठरा कोटी लोकांना उच्व 
रक्‍तदाब आहे. शरीरातोल विविध अवयवांवर उच्च 
रक्तदाबाचा घातक परिणाम होत अशयाने, 
 रक्‍्तदाव नियंत्रित ठेवणे हे फार महत्त्वाचे आहे. 
रक्ताभिसरण संस्था 

हृदय हा शरीरातील सर्वात महत्त्वाचा अवयव 
आहे. हृदयाचे ठोके शरीराची गाडी सुरक्षित ठेवत 
असतात. एका दिवसात हृदयाचे एक लाख ठोके 
होतात. हे सतत जीवनभर वालत असते. “हृदयाचे 
ठोके संपले, तिथे जीवन संपले”, हृदय व 
रक्तवाहिन्या रक्‍ताभिसरणाचे कार्य अखंडपणे करत 
असतात. शरीरातील सर्व पेशौंना रक्‍तामार्फत 
आदौ पोषक घटक मिळत असतात. सर्व पेशींना 
ऑक्सीजन पुरविण्याचे कामही रक्तवाहिन्या 
करतात. इदय, मेंदू, मूत्रपिंड, फुफ्फुसे, यकृत आदो 
इंद्रियांचा रक्‍तपुरवठा अधिक महत्त्वाचा मागला 
जातो. रक्तपुरवठा वरक्लदाब यांचे अतूट नाते आहे. 
रक्तदाब (ब्लड प्रेशर) 

रकतवाहिनीतून रक्‍त वाहताना, रक्‍तावा जो 
दाब रक्‍तवाहिनीवर पडतो त्याला रक्‍तदाब वा ब्लड 
प्रेशर असे म्हटले जाते. रक्‍तदाब नियंत्रित ठेवणे हे 
हृदयाच्या आकुंचन व प्रसरण या दोहोंच्या आघारावर 
रक्तदाबाचे दोन प्रकार असतात. 


१) सिस्टॉलिक ब्लडपेशर 
२) डायस्टॉलिक बल्डप्रेशर 

एखादया व्यक्तीचा रक्‍तदाव १२०/८० मोमी 
क्युरी असतो, तेव्हा १२० ला सिस्टॉलिक व ८० ला 
डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर म्हटले जाते. दैनंदिन 
जोवनात रक्‍तदाब कमी वा अधिक झाल्यास 
शरोरातील हृदय, रक्‍्तबाहिन्या, मूत्रपिंड, 
मज्जासंस्था आदी घटक रक्तदाब नियंत्रित करीत 
असतात. रक्तदाब नियंजित झाला कौ रक्‍ताभिसरण 
सुरळित चालते. 


| 





|सिस्टॉलिक 
ब्लड प्रेशर 
(पौमी मर्व्युरी)) 
२१] 
१२०-१३९ 


नियमित ___ | 





८०-८९ 
पूर्व संध्या 
डिच्व रक्‍्तटाव | 
उच्चरक्तदाबकारकघटक 

उच्बरक्तदाबाचे दोनप्रकार आहेत. 
१) पयमरी - उच्च रक्‍तदाबाचे कारण माहीत नसते. 
९५%. लोकांमध्ये असा रक्तदाब आढळतो. 
२) सेकंडरी - मूत्रपिंडाचे विकार, गरोदरपणा, 
औषधांचे दुष्परिणाम आदौमुळे उच्च रक्‍तदाब होऊ 
शकतो. 














| >१७_ २२९ 





उच्चरक्तदाबाची विविध कारणे 
> वाढते वय 
- अनुवंशिकता 


या पानाचे प्रायोजक: सौ. अरूणा मोगरे 











< मानसिक ताण 
> मधुमेहासारखे आजार 
उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण शहरी व ग्रामीण 
जव्वद टक्के लोकांना उच्च रक्‍तदाब होण्याची 
शक्यता असते. सध्या तरूण माणसेही उच्च 
रक्तदाबाची शिकार होत आहेत. माझ्या वैद्यकीय 
कारकिर्दीत २० वर्षाच्या कॉलेज युवकाला उच्च 
रक्‍तदाब व २२ वर्षांच्या कामगाराला हदय 
विकारावाझटका आढळला आहे. 
उच्च रक्तदाबाचे घातक परिणाम 
रक्‍तदाब वाढला तरी बर्‍्यावदा सुरूवातीला 
लक्षणे दिसत नाहीत. चक्कर येणे, थकवा येणे, 




















होता. त्यांना पाच वर्षापासून उच्च रक्‍तदाब होता, 
पण ते नियमित औषधे घेत नव्हते व रक्‍तदावही 
मोजत नव्हते. अ्धांगवायूच्या झटक्याने त्यांना 

वय वर्षे २० पासून दरवर्षी एकदा रक्‍तदाय 
मोजावा. वयवर्षे ४० नंतर ३-६ महिन्यातून रक्‍तदाय 
मोजा. हल्ली घरोच रक्तदाब मोजण्यासाठी 
उपकरणे उपलब्ध आहेत. त्याचा वापर आपण 
सर्वांनी केला पाहिजे. 

गेल्या महिन्यात अमेरिकेत हृदयविकार 
तज्ञांच्या मोठ्या परोषदेत उपस्थित राहण्याची संधो 
मला मिळाली. देशोदेशींचे बीस हजार डॉक्टर्स 
आपापले संशोधन सादर करण्यासाठी आले होते. 
हृदयविकार होऊ नये यासाठी दरासूत्री जाहीर 
करण्यात आली. रक्‍तदाब नियंत्रित ठेवणे हे त्यातील 
एक महत्त्वाचे सूज आहे. 
उष्बरक्त दाबाची ५०-५० 





रक्‍तदाब अचानक खूप वाढल्यास रुग्ण 





नियमित रक्‍तदाब मोजत चला. 

आशा पारेख रूग्णालय सांताकूजझमध्ये मी 
कार्यरत असताना ६५ वर्षाचे आजोबाअर्थांगवायूच्या 
झटक्याने भरती झाले. त्यांचा रक्‍तदाब २४०/ १६० 










वा पानाचे प्रायोजळ : श्री. रामचंड जोशी 


जोवनशैलोत बदल केला पाहिजे, डॉक्टरांचा सल्ला 
घेऊन औषधे सुरू केली पाहिजेत. 


जीवनशैलीत बदल 


मद्यसेवन कमी करणे 
नियमित व्यायाम करणे 
वजन नियंत्रित ठेवणे 
मानसिक ताण कमी करणे 





सर्वांना निरामय आरोग्य लाभो हीच ईश्वरचरणी 
प्रार्थना. 


संपर्क -९८२०४५०९८६ 


आदी अँजिओहेन्सौन रिसेप्टर ब्लॉकर, 
खी - बोटा ब्लॉकर्स - मेटोप्रोलॉल, अटेनेलॉल, 
जेव्विलॉल आदी. 
सी - कॅल्शियम बॅनेल ब्लाकर्स - अम्लोडेपौन, 
'निफौडेपौन, सिल्वीजीपौन आदी 
डौ - डाययुरेटीक्स - क्लोरथैलिडोन, 
'हावड्रोक्लोरोथावजाईड 
रक्‍तदाब खूप जास्त वाढला असेल तर चार - 
पाचप्रकारच्याही गोळ्या घ्याव्या लागतात. 
काही रूग्ण आयुर्वीदिक, होमियोपथी 
औषधांचा वापर करतात. रूग्णाच्या व्यक्तिगत 
निर्णयाला आता आम्ही महत्त्व देतो. रक्‍तदाब 
नियत ठेवणारी बरीच औषधे ही स्वस्त व सर्वांना 
परवडणारी आहेत. 





- डॉ. महेश 
संपर्क : ९८२०४५०९८६ 




































जागरुक नागरिक कोणाला म्हणावे हा सरळ 
साधा प्रश्‍न, पण तो मला भारताच्या घटनेपर्यंत घेऊन 
गेला. घटनेतली कलम जर वाचायला आणि समजून 
घ्यायला गेलो तर तो एक अभ्यासाचा विषय होईल. 
अस लक्षात आलं. मग म्हटलं आपलीच बुध्दी 
चालवून बघूया, रामदासस्वामींनी उत्तम पुरुष लक्षण 
लिहिलो तशी जागरुक नागरिकांचो लक्षण सुचतात 


त्याच अस असतं कि आपण शाळेत पाऊल 
टाकल्यावर पुस्तकाच्या पहिल्या पानावरचो प्रतिज्ञा 
वाचतो मी भारतीय आहे, सारे भारतीय माझे बांधव 
आहेत इ. इथूनच आपल्या नारिकत्वाची बौज पेरली 
जातात. पुढे जाऊन आपण नागरिकशास्त्राचा 
अभ्यास करतो, परिक्षा देतो आणि शालांत परिक्षा 
देऊन झाली कि नागरिकशास्त्र विसरुन देतो, म्हणजे 
ज्या वेळेपासून नागरिकशास्त्र प्रत्यक्ष वापरायचं 
त्यावेळी ते विसरुनच जातो. 

'पुढे आयुष्याच्या प्रवासात पावलोपावली असे 
प्रसंग येतात कौ नागरौक म्हणून माझे अधिकार काय 
याची जाणीव प्रखर होऊ लागते. मीडियावरील 
घडकाऊ चर्या. वृत्प्रातोल बातम्या वावल्या कौ 
मनस्तापात भरच पडते. बर इथेच जगावयं म्हटलंकी 
आपण व्यवस्थेचा भाग बनतो आणि आजूबाजूच्या 
परिसरात, वातावरणात काव घडतयं आणि काय 
घडायला पाहिजे याचा तौलनिक अभ्यास सुरू होतो. 
पुढे जाऊन कुठच्याही सरकारच्या कार्यकाळात 
नागरिक म्हणून मिळणाऱ्या सुविधांत फरक पडत 
जाही असलक्षात यायला लागत. यावर उपाय काय? 
मला कोण विचारात घेणार? हे असव चालायचं 
अश्या गष्या मारणार्‍्यांच्या कळपात गेलं कौ, 
काहोहि न करता चर्चा करणं आणि अनुषंगाने 
चर्चिल बनणं हा सोपा मार्ग चोखाळणे. हाच तो क्षण 
जेव्हा आपल्यातला नागरिक जागरुक व्हायला 
हवा. आपल्या आसपासच सामाजिक, राजकौय 
वातावरण काय आहे याचा अभ्यास करायला हवा. 
सहाजिकच हे कसं करायचं हा एक प्रश्‍न, 


जागरुक लाज्िकि 





मनात येणार. अशा वेळो आपल्या इमारतीपासूनच 
सुरुवात करा. मी इथे राहतो, मला जगण्यासाठी 
पाणी अत्यावश्‍यक आहे, ते पुरवणारी व्यवस्था 
कोणती. त्याची माहिती करुन घ्या. मौ ज्या 
रस्त्यावरुन चालतो तो बांधला कोणी यापेक्षा तो 
सुस्थितीत ठेवायला कोण जवाबदार आहे, तो 
सुस्थितीत ठेवण्यासाठी दुरुस्ती करणार खात कुठे 
आहे. ते खाते रस्ते दुरुस्ती करताना नियमांच्या 
बांधील राहून, कामाच्या, दुरुस्तौसाठी वापरात 
आलेल्या कामाच्या दर्जात तडजोड तर करत नाही 
जा? आता परत पश्न. हि माहिती कशी मिळेल? मा. 
अण्णा हजारे यांनी आपल्याला माहिती अधिकाराचा 
हक्‍क मिळवून दिला आहे त्याचा वापर करा. बर मग 
हा माहितो अधिकाराचा अर्ज कोणाला पाठवायचा 
आणि काय प्रश्‍न विचारायचे हे समजून घेण्यासाठी 
इंटरनेट सारखं उत्तम साधन नाही. घरात बसूनच 
खिडकीतून बाहेर बघत बघत संगणकावरच्या 
खिडक्या उघडा नौ सरकारच्या विविध 
संकेतस्थळांना भेट द्या आणि जाणून घ्या सरकारच्या 
विविध पातळ्या. मग केंद्र सरकारचे मं, राज्य 
सरकारचे मशी. मुख्यमंत्री यागी काही यव्या योजराव 
सुतोवाच केलं कौ संकेतस्थळावरुन माहिती घ्या. 
काही योजना दुर्बल घटक, जेष्ठ जागरिक, 
विकलांग यांच्या करता फार उपयुक्त असतात पण 
लाभार्थ्यांपर्यंत त्या पोहाचतातच असं नाही. मग तुम्ही 
बसा सरकारचे दूत नौ संबंधितांना योजनांची माहिती 
द्या. अश्या योजनांची माहिती, आवश्यक अर्ज इ. 
माहिती संबंधित संकेतस्थळावर बरेचदा दिलेली 
असते. समजा नसेल हि माहिती उपलब्ध तर संबंधित 
खात्याचा दूरष्वनी क्रमांक संकेतस्थळावरुन शोधून 
फोन फिरवा. समजा नाहीच मिळाला दूरच्वनौ 
क्रमांक तर त्या खात्याच्या मंत्र्यांच्या सचिवाला फोन 
करा. सरकार कुठच्याही पक्षाय असो, सरकारी 








लागू पडते. आपण आपल्या नगरात लोकप्रतिनिधी 
निवडून देतो. लोकप्रतिनिधी बरेचदा न-नळ ग 
गटारे र-रस्ते (नगर) यातच गुंतून राहतात. 
आपण सजग नागरिक ह्या लोकप्रतिनीधौंकडे न 
जाता आपल्या विभागातील सहाय्यक आयुक्‍त व 
संबंधित खात्याचे अधिकारी यांचे बरोबर संपर्क 
साधून आपल्या पश्‍साचो सोडवणूक करु शकतो. 
हे. करताना आपल्या विविध समस्यांसाठी 
नगरसेवकांकडे जाणं आवश्यक असतं हा गैरसमज 
आपल्या समाजबंधृंच्या मनातून पुसून टाकू शकतो. 

आज इंटरनेट सारखं प्रभावी माध्यम 
सरकारी पातळोवर वापरात आणल जात नागरिक 
त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करताना दिसतात. 
आपल्याला जागरुक नारगिक म्हणून पाऊल पुढे 
टाकायचं असेल तर इंटरनेटच्या माध्यमातून विविध 
खात्यांचे शासन निर्णय (5२) आपल्याला उपलब्ध 
होतात. त्याद्वारे मिळणारी माहिती व वस्तुस्थिती 
यांचा टाळा करु शकलो तर योजनेतल्या बुटी 
दाखवून आपण बदल घडवू शकतो. 

हे सगळं झालं घरात बसून करायचं काम. 
आता पडा बाहेर आणि बघा बर विविध वाहन कशी 
बेफाम चालतायत, नियमभंग करतायत. अश्या 


त्यक्ष भेटून वस्तूस्थिती विशट करा. त्यांचेशी चर्चा 
करताना आम्हाला सगळं माहिती आहे यात नवीन 
'काय? असा समोरच्या अधिकाऱ्याचा सूर असू 
शकतो. पण निराश न होता आपला चिवटपणा सोडू 
नका. अश्या प्रसंगातून तुम्ही काही बेजबाबदार 
जागरिक, वाहन चालक यांना सामाजिक प्रश्‍नाला 
भिडू शकता. हे करताना एक पथ्य पाळा. कुठच्याही 
अधिकाऱ्याला आपले म्हणणे समजून सांगा. कधीच 
हमरीतुमरौवर येऊ नका. कारण सरकारी 
अधिकाऱ्यांना संरक्षण पुरवलेलं असतं व 
तुम्ही कायदा हाती घेतला तर मूळ समस्या राहते. 
बाजूला नौ भलताच अनावस्था प्रसंग उद्धवतो. पण 
आपल्याकडे लेखी पत्र देणंव त्याची पोच घेणं हा एक 





प्रभावी उपाय आहे. त्याचा वापर करा. बरेचदा असं 
होत की समोरचा अधिकारी हा समाजाचाच भाग 
असतो व तुमची समस्या त्यालासुद्धा जाणवत असते. 
त्यामुळे तुमचा उपायोग माध्यम म्हणून करुन तो 





मनात त्या व्यक्तीबाबत द्वेषभावना नसते पण 
आपल्याला बदल घडवून आणायचा असतो. अश्या 
प्रसंगी त्या व्यक्तींशी चर्चा करुन आपले म्हणणे त्या 
व्यक्‍तीला पटवून देऊ शकतो व कोणत्याही कटू 
प्रसंगाविना तो समस्या सुटते. पण यासाठी हवा 
सन्माननीय तोडगा निघतो, तर कधी माधार घ्यावी 
लागते कारण आपण जग जिंकायला निघालेला 
सिकंदर नाही तर जागरुक नागरिक म्हणून वावरत 
असतो. 


'चला आणखी पुढे आपल्या विभागातले 
न्यायालय कुठचे, आपल्या जिभागातले 
पोलिसस्थानक कुठचे. पोलोस स्थानकात सध्या 


चौकी, अत्निशमन दल, वौज पुरवठा करणारी 

कंपनी त्यांचे संपर्क क्रमांक यांची नोंद करुन ठेवा. 
आपलं (रा0) प्रादेशिक परिवहन 

कार्यालय कुठचं, आपले जवळचे पासपोर्ट कार्यालय 

कुठे आहे तिथे वापरात येणारे विविध अर्ज इ. 

माहिती घेण्यासाठी त्यांचा संकेतस्थळावर मुशाफिरी 
एवढं कराजी जागरुक नागरिक बना. 

“जागरूक नागरिक हाच सबळ नागरिक” हे 
कधीच विसरु नका. 


'वाक्य' 
- उदय चितळे 






























आपले आरोग्य ही फार मोठी संपती आहे. 
आपले शरौर ही निसर्गाची देणगी आहे. शरौर 
सुस्थितीत ठेवण्याकरीता निसर्गाने नियमही घालून 
सुदृढ राहू शकते. निसर्गाचे नियम फार सोपे आणि 
साधे आहेत. आपल्यापूर्वजांनी ते नियम सरळ आणि 
सोप्या शब्दात सांगितले आहेत. परंतु सध्या सर्व 
पाद्चात्यानुकरण चालू आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 
वागून निसर्गाचे नियम डावलून वागणे सुरु आहे. 
त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, निसर्गावर मात करता येते. 
निरनिराळी रसायने वापरुन शरौराचे सर्व दु:ख दूर 
करुन शरीर सुदृढ ठेऊ शकतात. बाहेरील 
रसायनशास्त्र आणि शरीराच्या आतील रसायनशास्त्र 
यात फार फरक आहे. नैसर्गीक औषधे शरौर 
सहजगत्या आत्मसात करते. परंतु रसायन शास्त्राचा 
वापर करून तयार केलेली रसायने वेगळ्या पद्धतीने 
परौणाम करतात आणि त्याचे दुष्परीणाम ताबडतोब 
दृगोबर होत नाहीत. शरौरावर होणारे दुष्रीणाम 
कालांतराने टिसून येतात. 

शरीरास मुख्य आवश्यकता प्राणवायुची 
आहे आणि त्याच्या ज्वलनाकरीता थोडेसे इंधन 
लागते ते अलाव्या स्वरुपात द्यावयाचे असते. 
आणवायु हा अतिशय शुद्ध स्वरुपात पहाटे चार 
वाजल्यापासून उपलब्ध असतो. सूर्योदयापासून 
सूर्यीकरणांमुळे सर्व वनव्यती त्यात भर घालत. 
असतात. वनस्थतौंमध्ये तुळस आणि पिंपळ हे 
चोवीस तास प्राणवायु सोडत असतात. इतर 
बनस्पतींमध्ये बड, अशोक यासारखे वृक्ष 
आणवायुशिवाय इतर उपयुक्त उच्छवास सोडत 
असतात. मानवाच्या निरनिराळ्या व्यवहारांमुळे 
सूर्यास्तापर्यंत वातावरणात धूळ, धूर इत्यादी 
मिसळले जातात सृर्यास्तायतर वृक्षवल्ली 









आरोउ्यं धनमंपदा 


वातावरणात सोडणे बंद करतात आणि 
वातावरणातील प्राणवायुचे प्रमाण कमी होते. या सर्व 
बाबोचा विचार करून पूर्वजांनी ज्यिम केला आहे - 
“लवकर निजे लवकर उठे तया ज्ञान आयु आरोग्य 
संपत्ती भेटे.” - सकाळी लवकर उदून प्रात:विधी 
आटोपून व्यायाम/निरनिराळी कामे केल्यास शरौरात 
प्राणवायुचा भरपूर साठा होतो आणि तो अन्नाच्या 
स्वरुपातील ईथनामुळे दिवसभरात वापरला जातो. 
प्राणवायू आणि ऑक्सौजन यातील साम्य 
उलगडलेले नाही. परंतु आपल्या पूर्वजांनी 
ब्यान, उदान आणि समान अशी विभागणी केलेली 
आहे. या सर्व घटकांना ईघन म्हणजे अन अर्पण 
करतांना (देवाला नैवेच अर्पण करतांना) मंत्र म्हटला 
ज्ञातो तो असा - “प्राणाय स्वाहा:, अपानाय स्वाहा:, 
व्यानाय स्वाहा:, उदानाय स्वाहा:, समानाय स्वाहा:" 
(आणि शरीरात वस्तीला असलेल्या ब्रह्माला) 
“बहाणे स्वाहा:”. प्राणवायुच्या सर्व घटकांचे 
शरौराच्या निरनिराळ्या अवयवांवर अधिराज्य 
असते. ऑक्सौजनची अशौ तपासणी तसेच 
निरनिराळ्या वनस्पतींच्या उच्छवासाची अशो 
तपासणौ पाद्वात्यांनो केलो आहे का हे समजू 
सूर्यास्तानंतर वनस्पति कार्बन वायु सोडतात 
ब काही यनस्पतोंचा उच्छवास मानवो शरीर आणि 
मत यावर वाईट परिणाम करतात. उदाहरणार्थ 
चिंचेचे झाड. कोकणात त्यामुळे चिंवेच्या झाडावर 
“राशी भुते जावतात” असे म्हटले जात असे. 
शरोराला लागणारे इंधन हे फार थोडे असते. 
सूर्योदयाला देवाची पूजा करायची असते आणि 
देवाचा प्रसाद सेवन कराववाचा असतो. तेवढेच 


ईथन शरीराला अपेक्षित आहे. हा ईथनाचा प्रकार हा 
देवाच्या आवडीप्रमाणे बदलत असतो. उदाहरणार्थ 
गणपतीला गूळ-खोबरे. त्यातसुद्धा शास्त्रीय 
दृष्टीकोन आहे. गणपती हा बुद्धीचा दाता मानला 
जातो. खोबऱ्यामध्ये असलेली पोषकतत्वे मेंदुला 
शक्‍ती देतात आणि गुळातील लोहतत्वे रक प्रवाह 
वाढवून खोबर्‍यातील पोषकतत्वे मेंदूपर्यंत 
असाद ठरलेला आहे व त्या प्रसादात त्या त्या देवाचे 
वैशिष्ट आहे. सकाळच्या वेळी एवढेच ईंघन 
शरीराला पुरेसे आहे. त्यानंतर दुपारी बारा वाजता 
जेवायचे असते. जेवण पोट भरीचे नसते. जेवण्यापूर्वी 
म्हणावयाच्या श्लोकात सांगितलेले आहे कौ:- 
“उदर भरण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म.” त्यानंतर 
सूर्यास्तापूर्वी पुऱ्हा देवाच्या प्रसादाइतकेच अन्न ग्रहण 
करावयाचे असते व त्यानंतर दुसर्‍या दिवशी 
सूर्योदयापर्यंत काहीही खायचे प्यायचे नाही. 

आपण सेथन केलेल्या अन्नाचा 
अनननलिकेतून होणारा प्रवास पूर्ण होण्यास ३६ तास 
लागतात. अनन नलिकेच्या निरनिराळ्या भागात 
अन्नातील निरनिराळे घटक शोषले जातात. वारंवार 
अस घेण्याच्या संवयोसुळे भज शोधण्याच्या कायात 
चरबीच्या रुपात साठवण करते आणि शरीराचे वजन 
वाढते. जरुरोव्या वेळी ही साठलेली चरवी वापरली 
जाते व शरोराला उर्जा मिळते. परंतु अतो अल 
सेवनाने निर्माण झालेली चरबी रक्तवाहीन्यामार्फत 
शरीरात निरनिराळ्या ठिकाण साचते व निरनिराळे 
रोग उत्पन होतात. पाक्ञात्य पद्धतीने केलेल्या 
तपासण्यांमुळे रोगाचे नक्की निदान होऊ शकत 
जाही. पण अंदाजे निदान केले जाते. उदाहरणार्थ 
हृदयरोग, मधुमेह इ. आपल्या शरिराला अनाची 
गरज फार थोडी असते व व्यावाम/निरनिराळी 


शारौरिक कामे यांची जास्त गरज असते. याउलट 
सध्या लोकं पाद्वात्य विज्ञानाप्रमाणे निरनिराळी 
जौवनसत्त्वे, कार्बोदके व उष्पांक देणारे आणि 
चविष्ट असणारे पदार्थ परपूर खाऊल स्वस्थ बसतात 
व शरौराची वपलता घालवून बसतात. प्रत्येक वेळी 
लागलेली भूक ही पोटात लागलेली नसते. पण 
जिभेला आलेल्या निरनिराळ्या चविष्ट, स्वादिष्ट 
पदार्थाची आठवण असते. पण त्यालाच पोटात 
लागलेली भूक समजून चविष्ट, स्वादिष्ट अन्न सेवन 
केले जाते व त्यात निरनिराळ्या प्रकारे केलेली 
चविष्ट, स्वादिष्ट पदार्थाची आकर्षक जाहीरात भर 
घालते. कच्च्या भाज्या निरनिराळी फळे 
व्हिटमिनच्या गोळ्या यामध्ये आपल्या शरिरास 
आवश्यक असलेले घटक असतात. त्यांची सर्वच 
'डायटेशन डॉक्टर्स शिफारस करतात. परंतु ते सर्व 
पदार्थ खाल्यावर भरपूर शरिरिक कामे/व्यायाम 
'करुन पोट खपाटी घालण्याची कोणीही शिफारस 
'करीत नाही. अनायी गरज ही फार थोडी असते 
ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नुकतेच जन्मलेले मूल. 
जन्मास आलेल्या बालकाला एक वर्षापर्यंत मातेच्या 
दुधाशिवाय पाणोसुद्धा द्यावयाचे नसते. मातेच्या 
दुधात असलेल्या प्रथोने, कार्बोदके व इतर 
घटकांपेक्षा दुष्ट प्रथीने कार्बोदके इ. घटक गाईच्या 
दुघात असतात आणि गाईच्या दुधातील घटकांपेक्षा 
दुष्पट घटक व्यापारी तत्त्वावर केलेल्या पावडरच्या 
दुधात असतात, तरीसुद्धा मातेच्या दुथाला पर्याय 
जाही. 

निसर्गाने निर्मिलेले निरनिराळे झतू आपल्या 
शरौराला पोषक आहेत. त्यांच्याकडे त्या दृष्टीने 
पाहीले पाहीजे. पावसाळा हा उन्हाळ्यात निर्माण 
झालेली उष्णता घालविण्याकरीता योजलेला आहे. 
पावसाळ्यात आपली पावन शकतो आद्र हवेमुळे 


या पानाचे प्रायोजक : सौ. अरूणा मोगरे 





कमी झालेली असते. त्यामुळे कमी अन्न सेवन 
करावे. वावर उपाय म्हणून पावसाळ्यात जास्त उपास 
करावयाचे असतात. श्रावण सोमवार, आषाढी 
एकादशी इ. पावसाला अंगावर घेण्यासाठी 
निरनिराळ्या देवांना अभिषेक किंवा आधुनिक 
पद्धतीने पावसाळी सहलींचे आयोजन होऊ शकते. 
पावसाळी सहलीत पावसात भिजल्याचा जास होत 
जाही. 

त्यानंतर येणारा अतू म्हणजे हिवाळा. 
वातावरण थंड होते. अशा वातावरणात भूक जास्त 
लागते व निरनिराळे उष्णतावर्धक पदार्थ खाल्ले 
जातात आणि व्यायाम/कामे जास्त केल्यामुळे अंगात 
उष्णता निर्माण होते व थंडीपासून त्रास होत नाही. 
याशिवाय थंडीमुळे शरीरातील चरवी वापरली जाते. 
त्यामुळे त्याची भरपाई करावी लागते. ही भरपाई तेल 
मालीश करुप केली जाते. याकरीता दिवाळीत 
अभ्यंग स्वानाची योजना केली आहे. निरनिराळी 
सुगंधी उटणे वापरुन तिळाचे तेलाने सर्व शरिराला 
जालौश केल्याने हिवाळ्यातील थंडीपासून संक्षण 
होते आणि शरीर मऊ व गुळगुळित राहते. अभ्यंग 
स्वान हे फक्त दिवाळीत करावयाचे जाही तर 
दिवाळोपासून थंडी सुरु होते व तो होळीपर्यंत राहते. 
त्याकरीता थंडीच्या दिवसात अभ्यंग स्नान 
करावयाचे असते. 

होळीनंतर उन्हाळा सुरु होतो. हा 
उन्हाळादेखील आपल्या शरीराला पोषकच असतो. 
उन्हाळ्यात उष्णता वाढते आणि अंगाची लाहीलाही 
होते. खूप घाम पण येतो. याकरीता उपाय सुद्धा 
आहेत. या झतूत येणारी फळे, कैरी, कोकम यांचे 
पन्हे, सरवत इ. वावर थंडावा देतात. तसेच माठातील 
भिसर्गतः झालेले थंड पाणी, धणे, जिरे भिजवून 


पडद्यामबून येणारा गार वारा टेखोल थंडावा टेतात. 
पाहात्य पद्धतीप्रमाणे यंत्राने हवा थंड करुन शरीराला 
थंडावा दिला जातो आणि विजेचा पंखा लावून हवा 
शरौराला हवेशौर बनविले जाते. पण ह्याचे 
दुष्परौणाम शरौर लगेच दाखवू शकत नाही. 
कालांतराने दिसून येतात. घाम आल्यामुळे 
शरौरातील अतिशय बारीक स्वरुपाचा मळ बाहेर 
पडत असतो आणि जास्तोचो चरबी वितळूय बाहेर 
'पडत असते. हे दोन्ही ए.सी. मुळे बंद होतात, मळ 
आणि चरवी शरौरात साठत जाते. परंतु त्याचे 
दुष्परीणाम कालांतराने दृगोचर होतात. तसेच ए.सौ. 
किंवा पंखा खोलीतील हवाव पुन्हा पुन्हा अंगावर 
सोडत असतो बाहेरील शुद्ध हवा शगेराला मिळू देत. 
चाही. अंगावर एकसारखा पंख्याच्या वाऱ्याचा मारा 
झाल्यास शरीर जड पडते. करिता नैसर्गिक रौत्या 
किंवा ए.सौ. वाऐवजी प्रत्येक खोलीत धुरांडे किंवा 
'चिमणी लाऊन आतील गरम हवा गच्यीवर 
सोडल्यास सर्व खोल्यांमध्ये ताजी हवा खेळती 
राहील. 

आपल्या वैदिक संस्कृतीत निसर्ग नियमांवर 
आधारित आपल्या आरोग्याकरिता अनेक बाबतीत 
मार्गदर्शन केले आहे. पण ते समजून न घेता. 
'देवासंबंधी नियम” म्हणून दुर्लक्षिले जात आहेत. 
उदाहरणार्थ लैंगिक शिक्षण. लैंगिक शिक्षण हे शब्द 
ज वापरता दिलेले लैंगिक शिक्षण आहे. त्या 
शिक्षणाचा अवलंब करुन शरौर आणि मन सुदृढ राहू 
शकते. 


- मधुसूदन मुकुंद काळे, 
फोन: ९८६९००७६५९ 





“यज्ञ” त्रैमासिकास हार्दिक शुभेच्छा 


कल्प 


'को- ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड 


नोंदणी क्र. एम.यु.एम./ डब्ल्यू पी./आर.एस.आर./सी.आर./९३११/०२ सन २००२ 


संस्थापक / अध्यक्ष 


कार्यालय : १५/१२४, मोतीलाल नगर नं. १, एम. एन. इंग्रजी शाळेच्या शेजारी, 
गोरेगांव (प.), मुंबई - ४०० १०४. दूरध्वनी : २८७९ १३८२ 

















ब्राह्मण सेवा संघ, गोरेगांव, मुंबई 
१०, भीमा चाळ, टोपीवाला बाडी, स्टेशन रोड, 
गोरेगांव (प.), मुंबई - ४०० १०४. 





